आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून अधिकाऱ्यांची 
घोषणा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०२२/प्र.क्र.१०९/महामंडळे 
मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ ऑक्टोबर, २०२२. 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र राज्यामध्ये साखर उद्योग हा एक प्रमुख उद्योग असून सद्य:स्थितीमध्ये राज्यात 
कार्यरत सुमारे १०१ सहकारी क्षेत्रातील व ८७ खाजगी क्षेत्रातील साखर कारखान्यांमध्ये अंदाजे ८ 
लाख ऊसतोड कामगार काम GAT. TSA ऊसतोड कामगार हे मराठवाडा विभागातील व 
विशेषत: बीड, अहमदनगर, जालना आदी जिल्ह्यातील असून राज्यातील विविध जिल्ह्यांत 
स्थलांतरीत होऊन काम करतात. ऊस तोडणी कामगारांना महाराष्ट्र राज्य साखर कारखाना 
संघाच्या स्तरावरून होणाऱ्या सामंजस्य करारानुसार मजूरी व अन्य लाभ देण्यात येत असले तरीही 
त्यांना व त्यांच्या पाल्यांना तसेच कुटूंबियांना सामाजिक सुरक्षितता योजनांचे लाभ मिळत नाहीत. 
या ऊसतोड कामगारांचे व पर्यायाने त्यांच्या कुटूंबियांचे जीवन अस्थिर व अत्यंत हलाखीचे 
असल्यामुळे त्यांचे जीवन सुखकारक करून त्यांचे राहणीमान उंचावून आयुष्य स्थिर व सुरक्षित 
करण्यासाठी ऊस तोडणी व्यवसायातील ऊसतोड कामगारांना विविध कल्याणकारी योजनांचा 
लाभ देण्यासाठी उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. असंका१११९/ प्र.क्र.११०/ 
काम.७ अ, दिनांक १३ सप्टेंबर,२०१९ अन्वये राज्यातील ऊसतोड कामागारांसाठी विविध 
कल्याणकारी व सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ देण्याकरीता लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड 
कामगार कल्याण महामंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन 
निर्णय क्र. असंका११२०/प्र.क्र.२०/काम.७अ, दिनांक २४ फेब्रुवारी, २०२० नुसार लोकनेते 
गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण हे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडे 
हस्तांतरीत करण्यात आलेले आहे. 

लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या कामकाजासाठी 
कार्यालयीन व प्रशासकीय भाग भांडवली खर्च भागविण्याकरीता अनुक्रमे २२३५ सी ५१९ व ४२३५ 
०३७८ असे दोन लेखाशिर्ष निर्माण करण्यात आले आहेत. सदर महामंडळाच्या आकृतीबंधाचे काम 
शासनस्तरावर चालू आहे. त्यामुळे महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदाचा कार्यभार 
आयुक्‍त, समाजकल्याण, पुणे तसेच इतर अधिकारी / कर्मचारी पदाचा कार्यभार तात्पुरत्या 
स्वरुपात समाजकल्याण विभागाच्या अधिकारी / कर्मचारी यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. 
उपरोक्त लेखाशिर्षाद्वारे वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करण्यासाठी नियंत्रण अधिकारी व 
आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराघीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०२२/प्र.क्र.१०९/महामंडळे 


शासन निर्णय :- 
लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या आर्थिक तरतूदी खर्च 
करण्यासाठी “नियंत्रण अधिकारी” म्हणून “व्यवस्थापकीय संचालक, लोकनेते गोपीनाथ मुंडे 
ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ” तसेच “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून 
“लेखाधिकारी, प्रादेशिक उपायुक्त, समाजकल्याण, पुणे विभाग,पुणे” यांना या शासन निर्णयाद्वारे 
घोषित करण्यात येत आहे. 
2. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१०३११२११५०४७२२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
RAJENDRA 


NATHA SAVANE 
(रा. ना. सवने) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Aes] 
=p 


१ 
२ 


3 
to} 


महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र ५, मुंबई/नागपुर 

आयुक्त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

व्यवस्थापकीय संचालक, लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ, पुणे 
लेखाधिकारी, प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण, पुणे विभाग, पुणे 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/बीड 

निवडनस्ती, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग (का. महामंडळे). 


— 
na ~~ पर वळ ~~ ~~ *-->« 5-८ 


द 
9 


डं 


य... हा... re ae ae ae a a 


पृष्ठ २ पैकी २ 


